केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली खर्चासाठी 
कर्ज स्वरुपात fasts सहाय्य योजना (बिनव्याजी 
कर्जी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमार्फ़त 
(PFMS) कार्यान्वय करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान उपविभाग, 
शासन निर्णय क्र. मातंसं.-२०२३/प्र.क्र.०३/से-१/३९, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ जानेवारी, २०२३ 


Pet: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण- २०२१/प्र.क्र.५१/२०/कोषा प्रशा-५,दि.१५/०९/२०२१. 
२. शासन पत्र वित्त विभाग क्र. संकीर्ण -२०२२/प्र.क्र.१४/अर्थबळ,दि.१४.११.२०२२. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. पूरक -२०२२/प्र.क्र.९६/अर्थ-३,दि.२३.१२.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनामार्फत केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा होतो. सदरचा निधी राज्य 
शासनाच्या संबंधित योजना राबविणाऱ्या विभागाने राज्याच्या हिळ्यासह अर्थसंकल्पीत केल्यानंतर, BEAMS 
प्रणालीद्वारे संबंधित योजना राबविणाऱ्या विभागांच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांना वित्त विभागामार्फत प्राप्त होतो. संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी योजना उद्दिष्टाप्रमाणे आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना BEAMS द्वारे योजनेचा निधी वितरीत 
करतात. आहरण व संवितरण अधिकारी संबंधित निधीचे कोषागारातून देयक आहरीत करुन त्याच्या बँक खात्यात 
रक्‍कम जमा करुन योजना उद्िष्टाप्रमाणे धनादेशाद्वारे किंवा RTGS/NEFT द्वारे संबंधित पुरवठादार / लाभार्थी यांना 
निधी वितरीत करतात. PEMS प्रणालीमध्ये संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याचे बँक खाते नोंदविण्याची प्रक्रिया 
केल्यावर अत्यंत सोप्या व सुटसुटीत पध्दतीने संबंधित मक्‍तेदारास / लाभार्थी यांना प्रदान करणे शाक्य होते. त्याचा 
हिशोब सुध्दा प्रणालीवर सदर याजनांचे प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणाऱ्या सर्व संबंधित प्राधिकाऱ्यांना तात्काळ दिसून येतो. 
यासाठी राज्यामध्ये PEMS प्रणाली राबविणे अनिवार्य आहे. 
या शासनाच्या धोरणानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या केंद्र सहाय्यीत योजनाकरिता सार्वजनिक वित्तिय 
व्यवस्थापन Wrest (PFMS) या पध्दतीचा अवलंब करण्याचे निश्चित करण्यात आळे आहे. सदर प्रणालीच्या 
अमंलबजावणीकरिता State Scheme Manager (SSM), First Level Agency व Second Level Agency घोषित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या विशोष सहाय्य योजने अंतर्गत केंद्राकडून बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देण्याकरीता केंद्र 
शासनाच्या Scheme for Special Assistance As Loan to State for Capital Expenditure (Scheme Code- 
३८८८) या योजनेअंतर्गत 2022-23 या वर्षासाठी wea शासनाच्या विविध योजनामधीळ विशिष्ट कामांना निधी 
उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सदर निधीचे, निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन केंद्र सार्वजनिक व्यवस्थापन 
प्रणाली (PFMS) मार्फत करण्याच्या सुचना वित्त विभागाने दिल्या आहेत .त्यानुसार माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयास 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यात आले असून सदर योजना PFMS शी मॅपिंग करून 


झासन निर्णय क्रमांकः मातंसं.-२०२३/प्र.क्र.०३/से-१/३९ 


प्राधिकृत बँकेमध्ये First Level Agency चे Bank Account आणि Second Level Agency चे (अमंलबजावणी संस्था) 
Child Account उघडण्याच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहेत. 


१) सदर योजनांचे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) वर मॅपिंग करण्यात येईल. 

२) सदर योजनांचे अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय विभाग स्तरावर State Scheme Manager (SSM) म्हणून 
सह सचिव, सा.प्र.वि.-कार्या-२५ (अर्थसंकल्प शाखा) यांची निवड केली जात आहे. तसेच First Level Agency 
म्हणून संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय हे काम पाहतील. 

३) सदर योजनांचे अंमलबजावणीसाठी First Level Agency चे Bank Account व Second Level Agency ad 

(अंमलबजावणी संस्था-महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ ) Child Account Ih ऑफ़ महाराष्ट्र मंत्रालय 
शाखा या बँकेत उघडण्यास सदर झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

8 Mode of operation of account 

४.१) सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय व महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ 
यांना आव्यक ते प्रशिक्षण देण्यासाठी बॅक ऑफ़ महाराष्ट्र या बँकेमार्फ़त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात 
येईल. 

४.२) सदर योजनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी स्तरावर (संचालक, माहिती तंत्रज्ञान 
संचालनालय) आणि अंमलबजावणी संस्थेच्या स्तरावर महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ) यांचे BANK Account 
उघडण्याची कार्यवाही राज्यस्तरावर बॅक ऑफ़ महाराष्ट्र या बँकेमार्फत करण्यात येईल. याकरिता नियंत्रक 
अधिकारी (संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय) आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ यांनी त्यांच्या 
कार्यालयाचा पत्ता बॅक ऑफ़ महाराष्ट्र IFSC Code- MAHB0001388 आणि bom1388@mahabank.co.in 
ई-मेलवर तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून 
देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११७१७२६२९७२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LAXMAN VISHWANATH ° 
SAWANT लचल 


(ल. वि. सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
३. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 
४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मातंसं.-२०२३/प्र.क्र.०३/से-१/३९ 


५. प्रधान सचिव(मांतं),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय,मुंबई. 
७. सह सचिव 


= 


अर्थसंकल्प शाखा कार्या-२५), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(कोषा-प्रशा) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अर्थबळ) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८. उप सचिव 
९. उप सचिव 
१०.उप सचिव (अर्थ-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती. 


— — ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


